RNI No . MAHBIL / 2009/ 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष २, अंक २३ ] 


शुक्रवार , ऑगस्ट २६, २०१६ / भाद्र ४, शके १९३८ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १० . ०० 


असाधारण क्रमांक २७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 
जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एनपीए. २८०१ / २/ २०१६ . - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १६ (१) , 

तसेच मा . राज्य निवडणूक आयोगाकडील आदेश क्र . रानिआ/ नप - २०१५ / प्र . क्र . १० / का - ६ , दिनाक १० आगस्ट २०१५ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, उदय चौधरी, जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , कुडाळ सार्वत्रिक निवडणूक , 
२०१६ करिता दिनांक १७ एप्रिल २०१६ रोजी मतदान होऊन दिनांक १८ एप्रिल २०१६ रोजी निवडणूक निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. कुडाळ 
नगर पंचायतीच्या निवडणूक , २०१६ मध्ये निवडणूक लढविणाऱ्या सर्व उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब निकाल जाहीर झालेपासून ३० 
दिवसांत सादर करणेबंधनकारक असतांना देखील ज्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब विहित कालावधीत सादर केलेला नाही . त्या खालील 
नमूद उमेदवारांना आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षांच्या कालावधीकरिता निवडणूक लढविण्याकरिता अनर्ह करण्यात येत आहे . 
अनु 

निवडणुक खर्चाचा हिशोब विहित कालावधीत 
क्रमांक 

सादर न केलेल्या उमेदवाराचे नाव 
( १ ) 

श्रीम . शैलजा दत्ताराम चुबे 
श्री . केदार करुणाकार शिरसाट 
श्री . मधुकर यशवंत पेडणेकर 
श्री . पुष्पमदत्त गुरुनाथ स्वार 
श्रीम . सुमित्रा आनंद कुडाळकर 
श्री . सम्राट तुळशिदास कुडतरकर 
श्री . वैभव घनश्याम राणे 
श्री . अमित विजय राणे 
श्रीम . मिनल लक्ष्मण राऊळ 


m| 


2 


0 


< 


: 


m 


G 


० 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक १६ ऑगस्ट २०१६. 
भाग एक - अ ( को .वि .पु) - २७- १ 


उदय चौधरी, 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


